RNI No.MAHBIL / 2009 / 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ८ अंक ५ ] ] 


गुरुवार 

ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 

खेड नगरपरिषद , खेड 


सूचना 
क्रमांक २२६१ / सन २०२१-२०२२ 


לל . 


- 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ पोट - कलम ( १ ) अन्वये नोटीस . 

ज्याअर्थी खेड शहराची विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे . ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे . ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन 
नगरविकास व आरोग्य विभाग , विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१५७२ / ५७६२५ - डब्ल्यू II , दिनांक १४ जानेवारी १ ९ ७४ अन्वये मंजूर 
झाली असून , ती दिनांक १ मार्च १ ९ ७४ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , खेड शहरातील नगररचना योजना खेड क्रमांक १ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे . ) 
उक्त्त अधिनियमाचे कलम ८६ पोट - कलम ( २ ) अन्वये शासन नगर रचना विभागाची अधिसूचना क्रमांक नरयो खेड क्र . १ / कलम ८६ / टीपीव्ही -३ / 
१५११ , दिनांक २२ मार्च २०१७ अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १० जून २०१७ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , खेड शहराच्या उक्त योजनेमध्ये अंतिम भूखंड क्रमांक ३७ ( पैकी ) सुमारे ७५० चौ.मी. क्षेत्राची जमीन ( यापुढे जिचा उल्लेख 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे . ) , डि.पी. साईट नं . १५ “ बाजारकेंद्र ” करिता आरक्षित करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , खेड नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र . ५३ , दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ ने उक्त योजनेमध्ये उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३७ अन्वये उक्त जमिनीवरील अस्तित्वातील आरक्षण , डी . पी . साईट नं . १५ “ बाजारकेंद्र ' , रद्द करून ती रहिवास वापर 
विभागात समाविष्ट करणेबाबत फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे . ) 

आणि त्याअर्थी उक्त विकास योजनेमध्ये उक्त फेरबदल करणे संबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये नागरिकांच्या 
आक्षेप मागविणेकरिता सदरची नोटीस प्रसिद्ध करणेत येत आहे . उक्त्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खेड नगरपरिषद 
कार्यालयात ठेवणेत आला आहे . तरी ज्या नागरिकांना उक्त फेरबदलाबाबत आक्षेप / सूचना असतील त्यांनी सदरची नोटीस शासन राजपत्रामध्ये 
प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात खेड नगरपरिषद कार्यालयात सादर कराव्यात . 


1 


सूचना व 


खेड , 


दिनांक ७ जानेवारी २०२२ . 


श्री . देवानंद कृष्णा ढेकळे , 

मुख्याधिकारी , 
खेड नगरपरिषद , खेड , 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


KHED MUNICIPAL COUNCIL , KHED 

Notice 


No. 2261 / 2021-22 
Notice under section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Whereas , the Development Plan of city of Khed ( hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan ” ) has been sanctioned by the Government in the Urban Development 
Department and Health Department under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) the vide Notification No. TPS - 1572 / 
57625 / w - II , dated 14th January 1974 and has come into force with effect from 1st March 1974 ; 

And whereas , the Town Planning Scheme Khed No. 1 ( hereinafter referred to as " the said 
Scheme " ) sanctioned by the Government in the Town Planning Department under section 86/2 of 
the said act the vide Notification No. TPS - 157257625 - W - II dated 22nd March 2017 and has come 
into force with effect from 10th June 2017 ; 

And whereas , in the said Scheme the land bearing Final Plot Number 37 ( part ) , admeasuring 
750 sq.mt approximately of city of Khed ( hereinafter referred to as “ the said land ” ) is reserved as 
D. P. site No. 15 for " Shopping Centre ” ; 

And whereas , the Khed Municipal Council vide Resolution No. 53 , dated 28th October 2021 
has decided to initiate modification under section 37 of the said act to delete the said land from 
the reserved D. P. site No. 15 " Shopping Center ” and to include it in residential zone ( hereinafter 
referred to as " the said modification ” ) . 

Now therefore , this notice is being published for inviting suggestion and objection of citizens 
under section 37 ( 1 ) of the said Act regarding the said Modification . The plan showing the said 
Modification has been kept in the office of Khed Municipal Council for the observation of the 
citizens . However , the citizen who have any suggestions / objections regarding the said Modification 
should submit the same in written form to the Khed Municipal Council office within 30 days from 
the date of its publication in the Government Gazette . 


> 


Khed , 
Date : 7th January 2022 . 


MR . DEVANAND KRUSHNA DHEKALE , 

Chief Officer , 


Khed Municipal Council , Khed . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


1 


८८ 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / अभि.विभाग / ३ क ( १ ) / उमेर / २०२२ / SRA / EDIOW / 2022 / 2993 / PN.— ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , 

, 
निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ब च्या पोट - कलम ( ३ ) अनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन 
योजना तयार करून दिनांक ९ एप्रिल १ ९९ ८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ; 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ( क ) उप कलम ( १ ) अनुसार 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना आहेत . 

त्याअर्थी , उक्त कलम ३ ( क ) चे उप कलम ( १ ) मधील अधिकाराचा वापर करून मी , खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले क्षेत्र 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे . सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली , २०३४ चे नियम 
३३ ( १० ) अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे : 

अनुसूची 

मौजे मालाड ( पूर्व ) , तालुका बोरीवली 
न.भू.क्र . मिळकत घोषित 

एकत्रित चतुःसीमा 
पत्रिकेनुसार केलेले पूर्वेस पश्चिमेस उत्तरेस दक्षिणेस 

क्षेत्र ( चौ.मी. ) क्षेत्र ( चौ.मी. ) न.भू.क्र . न.भू.क्र . न.भू.क्र . न.भू.क्र . 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ८ ) 


८८ 


לל 


1 


- 


अ.क्र . 


१ 


७४७ 


१०८१.०० 


२०३.६८ 


२ 


७४७ अ / १ ते 


३१२.८० 


३१२.८० 


७४६ व 


७४ ९ 


५ ९ ८ व 


७४७ / अ / १६ 


७४७ अ पै . 


७४५ 


३ 


my 


७४८ 


१३१८.९ ० 


१३१८.९ ० 


एकूण 


२७१२.७० 


१८३५.३८ 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
प्रशासकीय इमारत , प्रा . अनंत काणेकर मार्ग , 
बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ , 
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ . 


सतिश लोखंडे , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


1 


SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


NOTIFICATION 


No. SRA / Eng.Dept . / 3C ( 1 ) /M/s.Umer/2022/SRA/ED/OW/2022/2993/PN.—Whereas , the Slum 
Rehabilitation Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme under the provision of section 3B ( 3 ) of 
Maharashtra Slum Area ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 and published in Gazette 
on 9th April 1998 ; 

Whereas , in view of the provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority is 
empowered to declare any area as “ Slum Rehabilitation Area ” . 

Therefore , in view of the said provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971. I , undersigned is hereby declare the area shown in schedule 
as “ Slum Rehabilitation Area ” . Now the said area is open to submit scheme of slum rehabilitation as per 
regulation 33 ( 10 ) of DCPR - 2034 for Greater Mumbai . 


> 


Schedule 


Village - Malad ( E . ) , Taluka - Borivali 


Sr. 
No. 


C.T.S. No. 


Consolidated Boundaries 


Area as per Area declared 
Property as " Slum 

Card Rehabilitation 
( Sq . mtr . ) Area " 

( Sq.mtr . ) 
( 3 ) 

( 4 ) 


East 
CTS No. 

( 5 ) 


West South 
CTS No. CTS No. 

( 6 ) ( 7 ) 


North 
CTS No. 

( 8 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


747A 


1081.00 


203.68 


2 


747A / 1 to 


312.80 


312.80 


746 & 


749 


755 


598 & 


747 / A / 16 


747A ( pt . ) 


745 


3 


748 


1318.90 


1318.90 


Total .. 


2712.70 


1835.38 


Slum Rehabilitation Authority , 
Administrative Building , 
Prof. Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E. ) , Mumbai 400 051 , 
dated 24th January 2022 . 


SATISH LOKHANDE , 

Chief Executive Officer , 
Slum Rehabilitation Authority . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 

अधिसूचना 


No. SRA / ED / OW / 49457 / 3C ( 1 ) / KE / 2021 . 


לל 


" 


לל 


1 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ब च्या पोट - कलम ( ३ ) अनुसार 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करून दिनांक ९ एप्रिल १ ९९ ८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ; 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ( क ) उप कलम ( १ ) अनुसार 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी , यांना आहेत . 

त्याअर्थी , उक्त कलम ३ ( क ) चे उप कलम ( १ ) मधील अधिकाराचा वापर करून मी , खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले क्षेत्र 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे . सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली , २०३४ चे नियम 
३३ ( १० ) अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे : 

अनुसूची 

मौजे मोगरा , तालुका अंधेरी 
न.भू.क्र . 

मिळकत झोपडपट्टी 
पत्रिकेनुसार पुनर्वसन क्षेत्र 
क्षेत्र ( चौ.मी. ) 

एकत्रित चतुःसीमा 
केलेले पूर्वेस पश्चिमेस दक्षिणेस उत्तरेस 

क्षेत्र ( चौ.मी. ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) ( ७ ) ( ८ ) 
४०४ / अ / १ 

१२७२३.५ ८१५.२० ४०४ / अ / २ दृतगती गुंदवलीची 

गुंदवलीची ४०४ / अ / १ पै 
महामार्ग शिव 


अ . क्र . 


म्हणून जाहीर 


१ 


२ 


४०४/१५ 


१३.७ 


२.१० 


४०४ / अ / १ 


४०४/१४ 


४०४ / अ / १ 


४०४/१३ 


३ 


४०४/१६ 


७.४ 


७.४ 


४०४ / अ / १ 


४०४ / अ / १ 


४०४/१७ ४०४ / अ / १ 


४ 


४०४/१७ 


१०.१ 


१०.१ 


४०४/१८ 


४०४ / अ / १ 


४०४ / १ ९ 


४०४/१६ 


४०४/१८ 


१०.७ 


१०.७ 


४०४ / अ / १ 


४०४/१७ 


४०४/२० ४०४ / अ / १ 


६ 


४०४ / १ ९ 


२४.२ 


२४.२ 


४०४/२० 


४०४ / अ / १ 


४०४ / अ / १ 


४०४/१७ 


७ 


४०४/२० 


१६.२ 


१६.२ 


४०४ / अ / १ 


४०४ / १ ९ 


४०४ / अ / १ 


४०४/१८ 


८ 


४०४/२१ 


१४.४ 


१४.४ 


४०४/२२ 


४०४ / अ / १ 


४०४/२३ ४०४ / अ / १ 


९ 


४०४/२२ 


१४.४ 


१४.४ 


४०४ / अ / १ 


४०४/२१ 


४०४/२४ ४०४ / अ / १ 


१० 


४०४/२३ 


१४.४ 


१४.४ 


४०४/२४ 


४०४ / अ / १ 


४०४ / २५४०४ / अ / २१ 


११ 


४०४/२४ 


१४.५ 


१४.५ 


४०४ / अ / १ 


४०४/२३ 


४०४/२६ 


४०४/२२ 


a r so o 


१२ 


४०४/२५ 


१४.४ 


१४.४ 


४०४/२६ 


४०४ / अ / १ 


४०४/२७ 


४०४/२३ 


१३ 


४०४/२६ 


११.९ 


११.९ 


४०४ / अ / १ 


४०४/२५ 


४०४/२८ 


४०४/२४ 


१४ 


४०४/२७ 


२२.७ 


२२.७ 


४०४ / २८,२ ९ 


४०४ / अ / १ 


४०४ / अ / १ 


४०४/२५ 


१५ 


४०४/२८ 


१३.७ 


१३.७ 


४०४ / अ / १ 


४०४/२७ 


४०४ / २ ९ 


४०४/२६ 


१६ 


४०४ / २ ९ 


४.४ 


४.४ 


४०४ / अ / १ 


४०४/२७ 


४०४ / अ / १ 


४०४/२८ 


१७ 


४०४/३० 


१४.४ 


१४.४ 


४०४/३१ 


४०४ / अ / १ 


४०४/३२ ४०४ / अ / १ 


१८ 


४०४/३१ 


१४.४ 


१४.४ 


४०४ / अ / १ 


४०४/३० 


४०४/३३ ४०४ / अ / १ 


१ ९ 


४०४/३२ 


१३.७ 


१३.७ 


४०४/३३ 


४०४ / अ / १ 


४०४/३४ 


४०४/३० 


२० 


४०४/३३ 


१५.० 


१५.० 


४०४ / अ / १ 


४०४/३२ 


४०४ / ३५४०४ / अ / ३१ 


२१ 


४०४/३४ 


१४.४ 


१४.४ 


४०४/३५ 


४०४ / अ / १ 


४०४/३६ 


४०४/३२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


२२ 


४०४/३५ 


१०.१ 


१०.१ 


४०४ / अ / १ 


४०४/३४ 


४०४/३७ 


४०४/३३ 


२३ 


४०४/३६ 


१४.४ 


१४.४ 


४०४/३७ 


४०४ / अ / १ 


४०४/३८ 


४०४/३४ 


२४ 


४०४/३७ 


८.५ 


८.५ 


४०४ / अ / १ 


४०४/३६ 


४०४ / ३ ९ 


४०४/३५ 


२५ 


४०४/३८ 


१४.४ 


१४.४ 


४०४ / ३ ९ 


४०४ / अ / १ 


४०४ / अ / १ 


४०४/३६ 


२६ 


४०४ / ३ ९ 


८.० 


८.० 


४०४ / अ / १ 


४०४/३८ 


४०४ / अ / १ 


४०४/३७ 


एकूण 


१३०५७.९ ० 


११३८.०० 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
प्रशासकीय इमारत , प्रा . अनंत काणेकर मार्ग , 
बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ . 
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ . 


सतिश लोखंडे , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


SLUM REHABILITATION AUTHORITY 

NOTIFICATION 


No.SRA / ED / OW / 49457 / 3C ( 1 ) / K - E / 2021 . 
Whereas , the Slum Rehabilitation Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme under the provision 
of section 3B ( 3 ) of Maharashtra Slum Area ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 
and published in Gazette on 9th April 1998 ; 

Whereas , in view of the provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority is 
empowered to declare any area as " Slum Rehabilitation Area " . 

Therefore , in view of the said provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971.1 , undersigned is hereby declare the area shown in schedule 
as “ Slum Rehabilitation Area " . Now the said area is open to submit scheme of slum rehabilitation as per 
regulation 33 ( 10 ) of Development contro and Promotion Regulations 2034 for Greater Mumbai . 


Schedule 


Village Mogra , Taluka Andheri 


Sr. 
No. 


C.T.S. 

No. 


Boundaries 


Area as per Area declared 
Property 

as " Slum 
Card Rehabilitation 
( sq . mtr . ) Area " 

( sq.mtr . ) 
( 3 ) 

( 4 ) 


East West South North 
C.T.S. No. C.T.S. No. C.T.S. No. C.T.S. No. 
( 5 ) 

( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


404 / A / 1 


12723.5 


815.20 


404 / A / 2 


Express Gondavali 
Highway Village 

Boundaries 


404 / A / 1 

( pt ) 


2 


404/15 


13.7 


2.10 


404 / A / 1 


404/14 


404 / A / 1 


404/13 


3 


404/16 


7.4 


7.4 


404 / A / 1 


404 / A / 1 


404/17 


404 / A / 1 


4 


404/17 


10.1 


10.1 


404/18 


404 / A / 1 


404/19 


404/16 


5 


404/18 


10.7 


10.7 


404 / A / 1 


404/17 


404/20 


404 / A / 1 


CO 


404/19 


24.2 


24.2 


404/20 


404 / A / 1 


404 / A / 1 


404/17 


7 


404/20 


16.2 


16.2 


404 / A / 1 


404/19 


404 / A / 1 


404/18 


8 


404/21 


14.4 


14.4 


404/22 


404 / A / 1 


404/23 


404 / A / 1 


9 


404/22 


14.4 


14.4 


404 / A / 1 


404/21 


404/24 


404 / A / 1 


10 


404/23 


14.4 


14.4 


404/24 


404 / A / 1 


404/25 


404 / A / 21 


11 


404/24 


14.5 


14.5 


404 / A / 1 


404/23 


404/26 


404/22 


12 


404/25 


14.4 


14.4 


404/26 


404 / A / 1 


404/27 


404/23 


13 


404/26 


11.9 


11.9 


404 / A / 1 


404/25 


404/28 


404/24 


14 


404/27 


22.7 


22.7 


404 / 28,29 404 / A / 1 


404 / A / 1 


404/25 


15 


404/28 


13.7 


13.7 


404 / A / 1 


404/27 


404/29 


404/26 


16 


404/29 


4.4 


4.4 


404 / A / 1 


404/27 


404 / A / 1 


404/28 


17 


404/30 


14.4 


14.4 


404/31 


404 / A / 1 


404/32 


404 / A / 1 


18 


404/31 


14.4 


14.4 


404 / A / 1 


404/30 


404/33 


404 / A / 1 


19 


404/32 


13.7 


13.7 


404/33 


404 / A / 1 


404/34 


404/30 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


20 


404/33 


15.0 


15.0 


404 / A / 1 


404/32 


404/35 


404 / A / 31 


21 


404/34 


14.4 


14.4 


40435 


404 / A / 1 


404/36 


404/32 


22 


404/35 


10.1 


10.1 


404 / A / 1 


404/34 


404/37 


404/33 


23 


404/36 


14.4 


14.4 


404/37 


404 / A / 1 


404/38 


404/34 


24 


404/37 


8.5 


8.5 


404 / A / 1 


404/36 


404/39 


404/35 


25 


404/38 


14.4 


14.4 


404/39 


404 / A / 1 


404 / A / 1 


404/36 


26 


404/39 


8.0 


8.0 


404 / A / 1 


404/38 


404 / A / 1 


404/37 


Total .. 


13057.90 


1138.00 


SLUM REHABILITATION AUTHORITY , 
Administrative Building , 
Prof. Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E. ) , Mumbai 400 051 . 
dated 20th December 2021 . 


SATISH LOKHANDE , 

Chief Executive Officer , 
Slum Rehabilitation Authority . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


सावंतवाडी नगरपरिषद , सावंतवाडी 
ता . सावंतवाडी , जिल्हा सिंधुदुर्ग ४१६ ५१० 

सूचना 

क्रमांक सानप / ३१४० / सन २०२१-२२ 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम सन १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची नोटीस . ) 


ज्याअर्थी , सावंतवाडी शहराची विकास योजना ( दु.सु. ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम सन १ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये 
अधिसूचना क्र . टीपीएस -१ ९ १७ / ३६ ९९ / सीआर २७ / १ ९ / युडी -१२ , दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ ने भागशः मंजूर झालेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सावंतवाडी नगरपरिषदेने दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सभा ठराव क्र . ७७ अन्वये खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
सावंतवाडी शहराच्या भागशः मंजूर झालेल्या सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम सन १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


अ.क्र . 


दुसरी सुधारित भागशः मंजूर विकास योजनेतील तपशील 


नियोजित फेरबदलाचे स्वरूप 


१ 


सि.स.क्र . १७० ९ , १७११ ते १७१३ , १७१८ , १७२१ , 

सि.स.क्र . १७० ९ , १७११ ते १७१३ , १७१८ , १७२१ , 
आरक्षण क्र . ५७ - प्रायमरी स्कूल 

आरक्षण क्र . ५७ - म्युनिसिपल परपज / ट्रेनिंग सेंटर 
त्याअर्थी , ज्यांना वरील फेरबदलांबाबत सूचना अगर हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० 
( तीस ) दिवसांच्या आत सावंतवाडी नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात , म्हणजे त्यांचा विचार सदर प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी 
पाठवण्यापूर्वी करता येईल . मुदतीनंतर आलेल्या सूचना / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही . 

वरीलप्रमाणे नामाभिधानात फेरबदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामाचे वेळी सावंतवाडी नगरपरिषद कार्यालयात 
पहाण्यास मिळेल . 


जयवंत जावडेकर , 


सावंतवाडी , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ . 


मुख्य अधिकारी , 


सावंतवाडी नगरपरिषद . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


1 


SAWANTWADI MUNICIPAL COUNCIL , SAWANTWADI 

Tal . Sawantwadi , Dist . Sindhudurg 416 510 


Notice 


No.3140 / 2021-22 


( Modification under section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. ) 

Whereas , Government of Maharashtra has party sanctioned the said development plan of 
Sawantwadi ( Second Revised ) vide notification No. TPS - 1917 / 3699 / CR - 27 / 19 / UD - 12 dated 28 August 
2019 ; 

And whereas , Sawantwadi Municipal Council on dated 26th November 2021 in General 
assembly resolution No. 77 has dedicated the following modification in partly sanctioned 
Sawantwadi development plan ( Second Revised ) under section 37 of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 by passing the resolution from time to time as described below . 


Sr. No. Particulars of partly sanctioned D.P. Name and Proposed Modification 
1 C.T.S. No. 1709 , 1711 to 1713 , 

C.T.S. No. 1709 , 1711 , to 1713,1718 , 
1718 , 1721 Reservation No. 57 

1721 Reservation No. 57- Municipal 
Primary School 

Purpose / Training Center 
Now therefore suggestion and objections if any from interested persons regarding above 
modification shall be submitted in writing to the Municipal Council within 30 ( Thirty ) days from 
the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 

The plan showing above notification is available for inspection to public during office hours 
on all working days in the office of the Municipal Council . 


Sawantwadi , 
Dated 19th January 2022 . 


J. JAVDEKAR , 

Chief Officer , 
Sawantwadi Municipal Council , 

Sawantwadi . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 

à 


Serial No. M - 2181 

Notice 

BASF INDIA LIMITED 
The Capital 1204 - C , 12th Floor , Bandra - Kurla Complex , Bandra ( East ) , Mumbai 400 051 . 

NOTICE is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company has been lost / 
mislaid and the holders of the said securities / applicants have applied to the Company to issue duplicate certificate . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its 
Registered office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue duplicate certificate without 
further intimation . 


Name of Holders 


Distinctive Number 


Kind of Securities 

and face value 


No. of 
securities 


10 / 


38 


11042014 to 11042051 


Ramakrishnan Dharmarajan 
Krishnan Dharmarajan 


Mumbai , 
Date 25th January 2022 . 


RAMAKRISHNAN DHARMARAJAN 

KRISHNAN DHARMARAJAN . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


Serial No. M - 2182 


THE TATA POWER COMPANY LIMITED 


Reg office : Bombay , 24 , Homi Mody Street , Bombay 400 001 
NOTICE is hereby given that the certificate for the undermentioned securities of the Company has been lost 
and the holder of the said securities / applicant has applied to the Company to issue duplicate certificate . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its 
Registered Office within 15 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate without 
further intimation . 


Distinctive Number ( s ) 


Name [ s ] of holder [ s ] [ and 

jt.holder [ s ] , if any ] 


Kind of Securities and 

face value 


No.of 
Securities 


500 


49848301-49848800 


Bhaskar Kantilal Shah 
Shobhana Mohanlal Wani 


Equity Shares , 

Rs . 1 / 


Mumbai , 


BHASKAR KANTILAL SHAH AND SHOBHANA MOHANLAL WANI , 


Date : 27th January 2022 . 


Name [ s ] of holder [ s ] / Applicant . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 

à 


Serial No. M - 2183 


PUBLIC NOTICE 


NOTICE is hereby given that the Certificate [ s ] for 348667 Equity Shares Nos . 50 of Larsen & 
Toubro Limited Standing in the name ( s ) of Umesh Asher under the Folio No. 07000871 , having 
Distinctive No. From 576868890 to 576868939 has / have been lost / mislaid and the undersigned 
has / have applied to the company to issue duplicate Certificate ( s ) for the said Shares . 

Any person who has any claim in respect of the said shares should right to our Registrar , 
KFin Technologies Private Limited . Selenium Tower B , Plot 31-32 , Gachibowli , Financial 
District , Hyderabad 500 032 within one month from this date else the company will proceed to 
issue duplicate Certificate [ s ] . 


Mumbai , 
Date : 29th January 2022 . 


UMESH ASHER , 
Name of the Shareholders . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


पालघर नगरपरिषद , पालघर 


जा.क्र.पानप / कार्या -५०२ / २०२१-२०२२ 


सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) च्या तरतुदीनुसार पालघर शहराच्या पालघर शहराच्या 
विकास आराखडा योजनेत करावयाच्या फेरफाराबाबत . 


, 


+ 


पालघर नगरपरिषदेचा विकास आराखडा शासन अधिसूचना क्र.टीपीएस / १२१५ / १३३७ / प्र.क्र .१०० / १५ ( भाग -१ ) / नवि -१२ दिनांक २ सप्टेंबर 
२०१६ रोजी शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये मंजूर झालेला आहे . त्यामध्ये पृथ्वी चौक ते 
प्राथमिक मिशन मराठी व गुजराती शाळा या भागातील अस्तित्वातील रस्त्यांचे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे रस्त्याचे कडे पासून एकतर्फी म्हणजेच 
रस्त्याच्या एकाच बाजूस २४.०० मी . रुंद विकास रस्ता असे आरक्षित आहे . 

तथापि , मे . सर्वसाधारण सभा दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजीच्या विषय क्रं . ५ व ठराव क्र . ९ ६ नुसार पालघर विकास योजनेतील पालघर 
बोईसर स्टेशन रस्त्यावरील हनुमान चौक ते छत्रपती चौक ( चार रस्ता ) या रस्त्यामधील काही ठराविक भागातच दाखविण्यांत आलेले एकतर्फी 
आरक्षण हे हेतुपुरस्सर व जाणीवपुर्वक आरक्षित केल्याचे दिसुन येते . अश्या प्रकारे चुकीचे आरक्षणामुळे त्याभागातील पालघर शहराचे मुख्य 
मच्छीमार्केट , प्राथमिक मिशन मराठी शाळा व गुजराती शाळा तसेच स्थानिक जमिनदारांच्या जमिनी पुर्णतः बाधीत होत असल्याने लोकहिताच्या 
दृष्टीने तसेच पालघर विकास योजनेच्या स्वरुपात बदल होणार नसल्याने विकास योजनेत सदर रस्त्याचे आरक्षणातील काही भाग रस्त्याच्या 
एकतर्फी आरक्षित केलेला रस्त्यांचे आरक्षण फेरफार / सुधारित करून अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूने समान अंतराने रस्ता 
आरक्षण फेरफार / सुधारणा करण्यास सुधारीत प्रस्ताव राज्य शासनास व संबंधित खात्यास पाठविणेस आजची सभा प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी 
सर्वानुमते देत आहे , असा ठराव मंजुर झालेला आहे . 

सदर फेरबदल प्रस्तावामध्ये खालील प्रमाणे आखिव पत्रिका क्रमांक आढळून येतात 


3 


7 


CTS Sheet No. ५ - ३ ९ १ , ३ ९ ० , ३८ ९ , ३८८ , ३८७ , ३८६ , ३८५ , ३८४ , ३८३ , ३८२ , ३७० , ३७१ , ३७६ , ३७७ , ३७५ , ३७२ , 

३७३ , ३७८ , २५० , ३५१ , ३५२ , ३५३ , २१ ९ , २२० , २२२ , २२५ , २२६ , २२८ , २२७ , २२ ९ , २३० , २३१ , २३ ९ , 
२४१ , २४२ , २४३ , २४४ , २४५ , २४६ , २४७ , २४८ , २०६ , २०४ , २०५ , २०० ( सं . नं . ३५ , १२८ , ३८ ९ , 

२१८ ) , १ ९ ५ . 
CTS Sheet No. ६ - २०१ , १ ९९ , १ ९ ८ , १ ९ ६ , ३ ९९ , ३ ९ ८ , ४०० , ४०१ , ४०२ , ४०३ , ४०४ , ४०५ , ४०६ , ३ ९ ५ पै , ४०७ . 


CTS Sheet No. ९ - ५५५ , ५५६ , ५५७ , ५५८ , ५५ ९ , ५६० , ५६१ , ५६२ , ५६३ , ५६४ , ५६५ , ५६६ . 


CTS Sheet No. १० - ६०५ , ६०६ , ६०७ , ६०८ , ६० ९ , ६१० , ६११ , ६२३ , ६२४ , ६२५ , ६२७ , ६२८ , ६२ ९ , ६३० , ६३१ , ६३२ . 


1 


CTS Sheet No.११ - ११ . 


तरी वरील नमूद आखिव पत्रिका धारक व अन्य कोणास पालघर शहराच्या विकास आराखड्यामध्ये करावयाच्या वरील नियोजित 
फेरफारासंबंधी सूचना / हरकती करावयाच्या असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या 
आत अध्यक्ष , पालघर नगरपरिषद यांच्याकडे लेखी स्वरूपात कळविण्यात यावेत . 


उज्वला केदार काळे , 


पालघर , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


नगराध्यक्षा , 


पालघर नगरपरिषद . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


PALGHAR MUNICIPAL COUNCIL , PALGHAR 
Ref . No./PNP/Karya-502/2021-2022 

Notice 
About the Modification to the sanctioned development plan of Palghar Municipal 
council , Palghar as provided under section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 . 

Palghar City Development Plan is sanctioned by the Government under section 31 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 vide Notification TPS - 1215 / 1337 / C.R . 100 / 
15 / ( Part - 1 ) / UD - 12 dated 2nd September 2016. It contains the existing road , from Prithvi chowk 
to Primary Mission Marathi and Gujrati School , is proposed to be 24.0 M. one side widened from 
East side . 

However , a resolution was possed vide the Subject No. 5 , Resolution No. 96 dated 31st March 
2018 of the general body meeting of Palghar Municipal Council to modify the reservation from 
Hanuman chowk to Chatrapati Chowk ( Char rasta ) On Palghar Boisar station road of one - side 
widening to equal distance widening on both sides from the centre of existing road , under section 
37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

The revised proposal contains the following CTS Nos : 
CTS Sheet No. 5 - 391 , 390 , 389 , 388 , 387 , 386 , 385 , 384 , 383 , 382 , 370 , 371 , 376 , 377,375 , 372 , 

373 , 378 , 250 , 351 , 352 , 353 , 219 , 220 , 222 , 225 , 226 , 228 , 227 , 229 , 230 , 231 , 
239 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 206 , 204 , 205 , 200 ( S. No. 35 , 128 , 
389 , 218 ) , 195 . 


> 


> 


> 


CTS Sheet No. 6 - 201 , 199 , 198 , 196 , 399 , 398 , 400 , 401 , 402 , 403 , 404 , 405 , 406,395 P , 407 . 
CTS Sheet No. 9 - 555,556,557,558 , 559,560 , 561 , 562,563 , 564,565 , 566 . 
CTS Sheet No. 10 -605 , 606 , 607,608 , 609,610 , 611 , 623 , 624,625,627,628,629 , 630 , 631 , 632 . 


- 


CTS Sheet No. 11 -11 . 


The plan showing the above proposed modification to the sanctioned development plan is 
put up for inspection in Palghar Municipal Office during working hours on working days . 
Suggestions or objections if any to the above proposed modification to the sanctioned plan of 
Palghar is to be communicated in writing to the President , Palghar Municipal Council not later 
than one month from the date publication of this notification in the Maharashtra Government 
gazette . 


Palghar , 

, 
Date 31st January 2022 . 


UJWALA KEDAR KALE , 

President , 
Palghar Municipal Council . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४-२० , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा परिषद , अहमदनगर , 
क्रमांक अर्थ / वाले / ३० / २०२२ 

नमुना नं . २१ इ 
जिल्हा परिषद / पंचायत समितीचे सन २०२०-२०२१ या वर्षाच्या लेख्यांचे विवरण पत्राचा सारांश . 


आकडे रुपयात 


जमा बाजु 


खर्च बाजु 


रक्कम 


तपशिल 


रक्कम 


२१०४६७३५७५४ 


तपशिल 
सुरुवातीची शिल्लक 
१.महसुली विभाग 
एकुण महसुली 
२.भांडवली विभाग 
एकुण भांडवली 
३.वित्तप्रेषण 


२१०४६७३५७५४ 


४५७ ९ ०६७८१५ 


४५७१० ९ ६७ ९ ७ 
२१७ ९ २८५०५१२ / १.महसुली विभाग 
२१७ ९ २८५०५१२ एकुण महसुली 
४ ९ ८६०५ ९ ८१४ / २.भांडवली विभाग 
४ ९ ८६०५ ९ ८१४ एकुण भांडवली 

५८६६ ९ ४६१५१ / ३.वित्तप्रेषण 
३२६४५८५६४७७ / एकुण महसुल , भांडवल , व वित्तप्रेषण 

अखेरची शिल्लक 
३७२१६ ९ ५३२७४ अखेरच्या शिलकेसह एकुण 


४५७ ९ ०६७८१५ 


५८६६ ९ ४६१५१ 


एकुण महसुल , भांडवल , व वित्तप्रेषण 


३१४ ९ २७४ ९ ७२० 


५७२४२०३५५४ 


सुरुवातीच्या शिलकेसह एकुण 


३७२१६ ९ ५३२७४ 


अहमदनगर , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ . 


धनंजय आंधळे , 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , अहमदनगर . 


राजेंद्र क्षीरसागर , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , अहमदनगर . 


1 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


